Reg . No . NPCITY/ 236/ 2015 -17 
Published on 14th January 2016 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक २] 


गुरूवार ते बुधवार, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे ३६ , किंमत : रुपये १० .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१ - ३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक- अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . 

भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु ) , म . शा . रा ., अ , क्र . १५ . 

अप्पर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक , यांजकडून 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक कावि - पुनर्व- कक्ष- २१ - अ. का .- ७७३- २०१५. – 

या कार्यालयातील अधिसूचना मौजे जिगांव प्रकल्प- कलम १३( १) महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग १ अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक १६ मार्च २००६ 
ला पान १०९५- ११०१ , अनुक्रमांक ६७५ वर प्रसिद्ध झालेली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 

जिगांव प्रकल्पासाठी खांडवी लाभ क्षेत्रात अंतर्भूत असलेल्या क्षेत्राची व्याप्ती 
च्या ऐवजी 

असे वाचावे 


अ .क्र . गावाचे नाव 


तालुका 


जिल्हा 


अ . क्र . गावाचे नाव 


तालुका 


जिल्हा 


लाभक्षेत्र 
हे . आर 
५७२ ८१ 


लाभक्षेत्र 
हे . आर 
५६९ ७८ 


१ 


खांडवी 


जळगांव जामोद बुलडाणा 


१ खांडवी 


जळगांव जामोद बुलडाणा 


बुलडाणा : 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१५. 


( अवाच्य) , 
अप्पर जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक , 

बुलडाणा. 


अ - एक - १ ( १७४९ ). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६/पौष १७-२३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १६ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ.- भू. सं .- अ. का .- कावि - १४८० - २०१५ . – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७०५ दिनांक ५- ६- २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची-दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जे . एम . देशपांडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७- २०१४ - २०१५ , 
गाव : ढवळसरी, तालुका नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती . 

अ .क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( १) (२) (३) 

हे . आर 
३१/ १ 
३१ /१अ 
३० / १ 
१३पै . 
१३ पै . 
२१/ २ 


० 


० 


० 


ornowa 


० 


० 


० 


२१ / ३ 


००२ 


एकूण . . 


०४६ 


अनुसूची - दोन 
सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नांव 


: चांदसुरा ( संग्राहक ) ल. पा . योजना 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: चांदसुरा ( संग्राहक ) ल . पा . योजना 


( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : चांदसुरा (संग्राहक ) ल. पा . योजनामुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जिवन मानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या 

व शेतीकरिता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल , कृषि उत्पनात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि - १४८१ - २०१५ . – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६६२ दिनांक २९ - ५ - २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जे . एम . देशपांडे, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


लिप 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १ - ४७ - २०१४- २०१५ , 


गाव : चांदसुरा , तालुका नांदगाव खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती . 

अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( १) (२) 

हे . आर 


( ३ ) 


- 


५१ / १ 
४४/ २ 
४० / २ 
३८ / २ 
३७ / १ 


० १४ 
००३ 
० १० 
०६७ 
० ०७ 
००४ 


0 


३६ 


एकूण . . 


१०५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७-२३, शके १९३७ 


पा 


__ अनुसूची - दोन 

सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १ ) प्रकल्पाचे नांव : चांदसुरा ( संग्राहक ) ल . पा . योजना 
( २) प्रकल्प कार्याचेवर्णन : चांदसुरा ( संग्राहक ) ल. पा . योजना 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : चांदसुरा ( संग्राहक ) ल. पा . योजनामुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जिवन मानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या 

व शेतीकरिता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल , कृषि उत्पनात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ .- भू .सं .- अ . का .- कावि - १४८२- २०१५ . - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याच्यानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७०४ दिनांक ५- ६- २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . जे . एम . देशपांडे , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ४७- २०१४ - २०१५ , 
गाव : गांगरखेडा, तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती . 

अ. क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 
( १) (२) 

हे . आर 
२५० पै . 

०८० 
२५० पै . ०८० 
२५० पै . 

० ८५ 
२५० पै. 


ocww 


३२६ 


एकूण . . 


५७१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 

सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नांव : आमपाटी ( संग्राहक ) ल. पा . योजना 
( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : आमपाटी ( संग्राहक ) ल . पा . योजना 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : आमपाटी ( संग्राहक ) ल . पा . योजनामुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जिवनमानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या 
व शेतीकरिता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल , कृषि उत्पनात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


भाग १ ( अ. वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र. अ.- भू. सं .- अ. का .- कावि- १४७५ -२०१५. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम (१) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७३४ दिनांक ११- ६- २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचीत केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचि - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ बुडीत 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . विनोद शिरभाते , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचेवर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- ४७- २०१४ - २०१५ , 


गाव : येरड , तालुका चांदुर रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


( १) 


(२) 


(३ ) 
हे . आर 


१ 


१४५ 


५६८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


अनुसूची - दोन 


सावर्जनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 


: बेंबळा प्रकल्प, यवतमाळ 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: बेंबळा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरिता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : बेंबळा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरिता प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे जीवनमान 

उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची - तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु) , म . शा . रा ., अ , क्र . २० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का .- कावि- १४७६- २०१५. – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या पोट 
कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७३५ दि . ११- ६- २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोन मध्ये अधिक 
तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


यकर 


श्यकता 


सय 


__ आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ बुडित 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . विनोद शिरभाते , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८- ४७- २०१०- २०११ , 

गाव घुईखेड , तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती 
अ .क्र . भूखंड क्रमांक बांधकाम क्षेत्र खुले क्षेत्र एकूण क्षेत्र 
(१) (२) 

चौ . मी . चौ . मी . चौ . मी . 
६९९ 

९७.०० २४ .०० १२१ .०० 
२ ७०० २०० .०० ०० २०० .०० 
७०१ 

७२ .५० २७. ५० १०० .०० 
५५.७६ 

५५.७६ 


७०२ 


00 


एकूण . . 


४७६. ७६ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 


: बेंबळा प्रकल्प , यवतमाळ 


( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: बेंबळा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राच्या कामाकरीता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : बेंबळा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान 

उंचावणार आहे. शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


– निरंक - 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ, क्र . २१ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र. अ .- भू. सं .- अ. का .- कावि- १४७७ -२०१५. – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . १००९ , दि . ११- ८ - २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची - दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट-कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ बुडीत 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . विनोद शिरभाते , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २८ -४७- २००७- २००८ , 
गाव सोनगाव , तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती 
अ. क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर 
२०० 


७७ 


७७ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 

: बेंबळा प्रकल्प , यवतमाळ 
( २ ) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : बेंबळा प्रकल्पाचे सावंगा नवीन पुनर्वसन व गावठाण जोड रस्त्याकरीता . 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : बेंबळा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे 

जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 

अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


– निरंक - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७-२३, शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . २२ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ .- भू. सं .- अ . का .- कावि - १४७८ - २०१५. – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ९६७, दि . ३- ८ - २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली 
आहे ; 


___ आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . विनोद शिरभाते , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , 
अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - ४७- २००८ - २००९ , 
गाव येवती , तालुका नांदगांव खं ., जिल्हा अमरावती 


अ .क्र . सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


( १) 


(२) 


हे . आर 


० 


१०४ पै . 


००३ 


- 


११६ 


००३ 


११७ 


११८ 


११८ 


११९ पै . 
११९ पै . 


6 


१२० 


१२१ 


एकूण . . 


० ५३ 


अ -एक - २ ( १७४९ ). 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७ -२३, शके १९३७ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव 


: बेंबळा प्रकल्प , यवतमाळ . 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: बेंबळा प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : बेंबळा प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे 

जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक-यांचे उत्पन्न वाढून कृषी संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


– निरंक – 


दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . २३ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र. अ .- भू. सं .- अ . का .- कावि -१४९७- २०१५. - 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे. ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ९४३, दि . २९ - ७- २०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ बुडीत 
क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . विनोद शिरभाते , उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , जिल्हाधिकारी कार्यालय , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


११ 


अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ९- ४७ -२०१४- २०१५ , 
गाव मोरचुंद , तालुका वरुड , जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


( ३ ) 


to 


० 


७८ पै . 
पो . ख . 


० 


० 


७८ पै . 


० 


पो . ख . 


० 


० 


० 


० 


० 


७८ पै. 


पो . ख . 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


७८ पै . 
पो . ख . 


० 


० 


पो . ख . 


० 


० 


७८ पै . 


० 


पो . ख . 


० 


० 


७८ पै. 


पो . ख . 


१५६ 


० ०१४ 


० १२ 
०६२ 


० 


० 


एकूण . . १० ५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


अनुसूची दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नांव 


: पवणी प्रकल्प , अमरावती . 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


: पवणी प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : पवणी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता प्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ क्षेत्रातील संबंधित शेतक - यांचे 

जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक -याचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


– निरंक - 

अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . २४ . 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ . का .- भू. सं .- कावि - ११८९- २०१५ . – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे . ) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ३५६१, दि . ३० - ३- २०१५ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची , अनुसूची - दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची - तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तिवसा- भातकुली यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


१३ 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२- ४७-२०१२ -२०१३ , 
गाव तळेगांव मोहना , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती 


अ . क्र . 


सर्वे नंबर / गट नंबर 


अंदाजित क्षेत्र 


___ (३) 


हे . आर 


१६२ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव : बोर्डी नाला प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : बोर्डी नाला प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : बोर्डी नाला प्रकल्पाचेनिर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या व शेतीकरिता पाण्याचा 

स्त्रोत निर्माण होईल . कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा., अ, क्र . २५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक अ . का .- भू. सं .- कावि- ११९०- २०१५ . – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) 
यांच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६५० , दि . ३० - ३- २०१५ अन्वये प्रारंभीक 
अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये , “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७ -२३, शके १९३७ 


__ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 


___ आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , तिवसा - भातकुली यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- ४७- २०१४ -२०१५ , 
गाव पाळा , तालुका चांदूर बाजार , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 


हे . आर 
०२० 


१ 


५१/ १ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १ ) प्रकल्पाचे नाव : बोर्डी नाला प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : बोर्डी नाला प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : बोर्डी नाला प्रकल्पाचेनिर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या व शेतीकरिता पाण्याचा 

स्त्रोत निर्माण होईल . कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


– निरंक - 


अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

– निरंक - 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . २६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक अ. का .- भू . सं .- कावि -११९१ - २०१५ . – 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ९४३, दि . ३०-०३ -२०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे 
आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६ / पौष १७-२३ , शके १९३७ 


१५ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे या द्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


__ आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, तिवसा- भातकुली यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


___ अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २० - ४७- २०१२- २०१३ , 


गाव पाळा , तालुका चांदूर बाजार, जिल्हा अमरावती 
अ. क्र . सर्व्हे नंबर/ गट नंबर अंदाजित क्षेत्र 


( ३ ) 


हे . आर 


६१/ ४ 


८२/ १ पै . 


०३७ 
०३८ 
०३८ 


८२ /१ पै . 


एकूण . . 


११३ 


अनुसूची दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


( १) प्रकल्पाचे नाव 


: बोर्डी नाला प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : बोर्डी नाला प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राकरीता . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : बोर्डी नाला प्रकल्पाचे निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जीवनमानात सुधारणा होईल . पिण्याच्या व शेतीकरिता पाण्याचा 
स्त्रोत निर्माण होईल . कृषी उत्पन्नात वाढ व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 

अनुसूची तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


- निरंक - 


अनुसूची चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक - 


अमरावती : 


किरण गित्ते , 


दिनांक १९ डिसेंबर २०१५ 


जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३, २०१६ / पौष १७-२३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ. वि . पु ), म . शा . रा., अ, क्र . २७ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कक्ष- ८- अका-१ - भूसं .- कावि- ६५८ - २०१५. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे .) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . मं . अ - ( पू)-पं . कृ .वि - कावि -३८८- २०१५ जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे 
कार्यालय , दिनांक - १८ -०४ - २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट -कलम (२ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये, “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे या द्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १९- ४७-२०१२-२०१३ , 


गाव कवठा , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 


G 


हे . आर 


०८१ 


-rm»7 


१४५ 
१८१ 


- ॐ 


० ॐ 


० 


० 


9 


- 


- 


०० ॐॐॐॐ 

०० 


० 


एकूण . . 


१०३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७-२३, शके १९३७ 


१७ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव : कवठा बॅरेज ( संग्राहक ) प्रकल्प , ता . बाळापूर , जि . अकोला. 
( २ ) प्रकल्प कार्याचेवर्णन : अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील मौजे -कवठा , ता . बाळापूर या गावाजवळ मन नदीवर या कवठा बॅरेज ( संग्राहक ) 

प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे . या धरणाची लांबी २६०० मी . इतकी असून उंची १७. २०५ मी . आहे. 
( ३) समाजाला मिळणारे लाभ : धरणाची एकूण साठवण क्षमता ९,०३० द . ल. घ. मी . आहे . सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत 

उपयुक्त आहे . प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १७२२ हेक्टर आहे. या योजनेमुळे बाळापूर तालुक्यातील तीन व शेगांव 
तालुक्यातील एका गावासिंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील १ .३१४ द. ल . घ. मी . पाणी पिण्याकरिता व 
औद्यागिक वापराकरिता आरक्षित करण्यात आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरुपी प्रश्न सुटणार 
आहे . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकाचेविस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्धवत नाही. त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


____ टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू .), पं . कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . २८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक कक्ष-८ - अका -१- भूसं .- कावि -६५९ - २०१५ . – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याच्या निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम ११ च्या 
पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . मं . अ - ( पू)-पं . कृ . वि - कावि- १०१६- २०१५ जिल्हाधिकारी , अकोला यांचे 
कार्यालय , दिनांक - १५ -०७-२०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची , अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


श्यकत्तिा 


म 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये, “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची तीन मध्ये पुनर्वसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची चार मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक 


आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन हे जिल्हाधिकारी , आहेत . 


अ- एक - ३ (१७४९). 


प 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


अनुसूची एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२ - ४७- २०१४ -२०१५, 
गाव सावरा, तालुका अकोट , जिल्हा अकोला 
अ .क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक अंदाजित क्षेत्र 

( ३ ) 


( 9 ) 


हे . आर 


० 


-N 


० 


० 


o 


० 


० 


7 


० 


9 


० 


० 


v 


एकूण . . 


१०४ 


अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
( १) प्रकल्पाचे नाव : शहापूर बृहत ल . पा . योजना, ता . अकोट , जि . अकोला. 
( २) प्रकल्प कार्याचे वर्णन : अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील मौजे -पणज, ता . अकोट या गावांजवळून वाहणा- या स्थानिक नाल्यावर शहापूर 

( बृहत ) योजनेचे बांधकाम प्रगतिपथावर आहे. या धरणाची लांबी ५५१० मी . एवढी असून उंची १७.१३ मी . आहे . 


( ३ ) समाजाला मिळणारे लाभ : धरणाची एकूण साठवण क्षमता ७. ७९० द . ल . घ. मी . आहे. सिंचनाच्या सोई उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही योजना 

अत्यंत उपयुक्त आहे . प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १३७३ हेक्टर आहे. या योजनेमुळे अकोट तालुक्यातील या 
एकूण आठ गावांना कालव्याद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील ० .८८ द . ल . घ. मी . पाणी 
पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता आरक्षित करण्यात आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायमस्वरूपी प्रश्न 
सुटणार आहे . धरण पूर्ण झाल्यानंतर खाजगी व्यवसाय उदा. मत्स्यव्यवसाय व इतर अनुषंगिक व्यवसाय सुरू होण्यास 
मदत होईल . 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभसंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्धवत नाही . त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) ( पू .), पं. कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६ /पौष १७-२३ , शके १९३७ 


१९ 


रता 


wण्याचा 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ . 

क्रमांक कक्ष- ८ - अका- १ - भूसं- कावि- ६६० - २०१५. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम -११ च्या 
पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक मं . अ .-( पू)पं . कृ . वि - कावि- १०७७- २०१५, जिल्हाधिकारी, अकोला 
यांचे कार्यालय , दिनांक १६- ०७- २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम -१५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे . असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची ३ मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची ४ मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये समुचीत शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २४ - ४७- २०१४- २०१५ , गाव वाघोडा , तालुका अकोट , जिल्हा अकोला . 
अ . क्र . भूमापन किंवा/ 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


( २ ) 


हे . आर 


० ५५ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


शहापूर बृहत ल . पा . योजना , ता . अकोट , जि . अकोला 
अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्ट्यातील मौजे पणज , ता . अकोट या गावाजवळून 
वाहणा- या या स्थानिक नाल्यावर शहापूर ( बृहत ) योजनेचे बांधकाम प्रगतिपथावर 
आहे . या धरणाची लांबी ५५१० मी एवढी असून उंची १७. १३ मी . आहे . 
धरणाची एकूण साठवण क्षमता ७.७९० द. ल. घ. मी . आहे . सिंचनाच्या सोई 
उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे . प्रकल्पाची सिंचन 
क्षमता १३७३ हेक्टर आहे. या योजनेमुळे अकोट तालुक्यातील या एकूण आठ 
गावांना कालव्याद्वारे सिंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील 
० .८८ द. ल . घ. मी . पाणी पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता आरक्षित करण्यात 
आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायम स्वरूपी प्रश्न सुटणार आहे. धरण 
पूर्ण झाल्यानंतर खाजगी व्यवसाय उदा . मत्स्य व्यवसाय व इंतर अनुषंगीक व्यवसाय 
सुरू होण्यास मदत होईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 


सदर प्रकरणात भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात. 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , ( पू.) पं . कृ . वि ., जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता 
येईल . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३० . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक कक्ष- ८ - अका- १- भूसं - कावि- ६६१ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) यांच्या कलम-११ च्या 
पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक मं . अ .-( पू) पं . कृ .वि - कावि -३७३- २०१५, जिल्हाधिकारी, अकोला 
यांचे कार्यालय , दिनांक १७- ०४ - २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अकोला जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी कलम - १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे . असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
“ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे. 


आणि ज्याअर्थी, खालील अनुसूची ३ मध्ये पुर्नवसाहत क्षेत्राचे व अनुसूची ४ मध्ये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश निरंक आहे . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचीत शासन हे जिल्हाधिकारी आहेत . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २०- ४७- २०१२-२०१३, गाव लोहारा , तालुका बाळापूर , जिल्हा अकोला 
अ . क्र . भूमापन किंवा/ 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


و 


( २ ) 


( ३) 


हे . आर 


० ०४ 


مابه سه 


१३२ 
१३३ 


०४३ 


१३४ 


० १२ 
० ९४ 


» 


१३४ 


एकूण . . 


१५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७ -२३ , शके १९३७ 


२१ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव 

कवठा बॅरेज ( संग्राहक ) प्रकल्प , ता . बाळापूर , जि . अकोला. 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन 

: 

अकोला जिल्ह्यातील खारपाणपट्टयातील मौजे - कवठा , ता . बाळापूर या गावाजवळ 
मन नदीवर या कवठा बॅरेज ( संग्राहक ) प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर आहे . या 

धरणाची लांबी २६०० मी . इतकी असून उंची १७.२०५ मी . इतकी आहे . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

धरणाची एकूण साठवण क्षमता ९ .०३० द . ल. घ. मी . आहे . सिंचनाच्या सोई 
उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने ही योजना अत्यंत उपयुक्त आहे . प्रकल्पाची सिंचन 
क्षमता १७२२ हेक्टर आहे . या योजनेमुळे बाळापूर तालुक्यातील तीन व शेगांव 
तालुक्यातील एका गावा ससिंचनाचा फायदा होणार आहे . तसेच या प्रकल्पातील 
१. ३४१ द. ल . घ . मी . पाणी पिण्याकरिता व औद्योगिक वापराकरिता आरक्षित करण्यात 

आले आहे . त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा कायम स्वरूपी प्रश्न सुटणार आहे . 
( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) 
सदर प्रकरणात भूधारकाचे विस्थापन होत नसल्यामुळे पुनर्वसन व पुनर्वसाहत होण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. त्यामुळे अनुसूची तीन व चार निरंक 
समजण्यात याव्यात . 


टीप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), ( पू.) पं. कृ . वि . जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला कार्यालयात निरिक्षण करता 
येईल . 


अकोला : 
दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 


जी . श्रीकांत , 

जिल्हाधिकारी , 
जिल्हाधिकारी कार्यालय , अकोला . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३१ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसं - क . ली .- कावी -१२० - २०१५. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतां | उचित भरपाई मिळण्याच्या 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क आधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे. ) यांच्या कलम- ११ च्या 
पोट -कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६७२ , दिनांक २५ जुलै २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची 
दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने , कलम १५ च्या पोट -कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित तिन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचित चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 


आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी डॉ . शरद जावळे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा , जि . वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५- ४७ - २०१४ - २०१५ , गाव गायवळ , तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम 


अ . क्र . 


संपादीत क्षेत्र 


सर्व्हे नं ./ 
गट क्र . 


( ३) 


हे . आर 


० 


० 


० 


१२८ 


० 


० 


१२९ 
१३० 


० 


० 


१३१ 
१३२ 
१३३ 


० 


० 


० 


एकूण . . 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


गायवळ ल . पा . योजना. 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन 


गायवळ ( संग्राहक ) ल . पा . योजना . 


समाजाला मिळणारे लाभ 


गायवळ ल . पा . योजनामुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन जिवन मानात 
सुधारणा होईल , पिण्याच्या व शेतीकरिता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण होईल . कृषि 
उत्पन्नात व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


दिनांक २३ डिसेंबर , २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


२३ 


टे 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ . क्र . ३२ . 
भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसं - क . ली .- कावी -१२४- २०१५. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याच्या 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क आधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे. ) यांच्या कलम- ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६७२, दिनांक २५ जुलै २०१५ अन्वये प्रारंभीक अधिसूचना 
काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची , 
दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट - कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 

आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूचित तिन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूचित चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला 
आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी डॉ . शरद जावळे , उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा, जि . वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 

संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४-४७-२०१२-२०१३, गाव पारवा कोहर, तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम 
अ . क्र . सर्वे नं . 

संपादीत क्षेत्र 
गट क्र . 

(३ ) 


( १ ) 


हे . आर 
३६३ 
१६२ 


GP02 


- 


११६ 


- 


0- 


२४१ 
१६२ 


- 


० 


० 


० 


ॐ 


० 


० 


० 


० 


8 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


२९ ८६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


पारवा कोहर . ल . पा . योजना . 


प्रकल्पाचे नाव 


पारवा कोहर( संग्राहक) ल. पा . योजना 


समाजाला मिळणारे लाभ 


पारवा कोहर ल. पा . योजनेमुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन 
जीवनमानात सुधारणा होईल पिण्याच्या व शेतीकरिता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण 
होईल . कृषि उत्पन्नात व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३३ . 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक भूसं - क . ली .- कावी- १२५- २०१५. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क आधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम-११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६७२ , दिनांक २५ जुलै , २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची 
अनुसूची-दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवातिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट- कलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


___ आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्य पार पाडण्यासाठी डॉ . शरद जावळे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा जि . वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७ -२३ , शके १९३७ 


२५ 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७- २०१४- २०१५ , गाव चांदई , तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम 
अ . क्र . सर्व्हे नं ./ 

संपादित क्षेत्र 
गट क्र . 


ا 


ه 


(३) 


हे . आर 


० १२ 


ها به 


० १६ 


سه 


एकूण . . 


०४४ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


चांदई ल . पा . योजना . 


प्रकल्पाचेनाव 


: 


पारवा कोहर( संग्राहक ) ल . पा . योजना 


समाजाला मिळणारे लाभ 


चांदई ल. पा . योजनेमुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन 
जीवनमानात सुधारणा होईल , पिण्याच्या व शेतीकरिता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण 
होईल . कृषि उत्पन्नात व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची-तीन 


पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ३४ . 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक भूसं - क. ली .- कावी- १२६ - २०१५. 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) यांच्या कलम- ११ च्या 
पोट- कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्रमांक ६७२ , दिनांक २५ जुलै , २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढलेली आहे . आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची 
अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


अ .-एक- ४ ( १७४९ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, वाशिम जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यांने , कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास, विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे . 


आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता आहे 
असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत 
क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची - चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे . 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी डॉ . शरद जावळे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कारंजा जि . वाशिम यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ५-४७- २०१२-२०१३ , गाव चांदई , तालुका कारंजा , जिल्हा वाशिम 


अ . क्र . 


संपादित क्षेत्र 


स नं ./ 
गट क्र . 


( २ ) 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


&.cmcwwe 


१६२ 


० 


२१२ 


० 


० 


२१३ 
२१४ 
२०८ 


० 


२१५ 


० 


० 


० 


० 


० 


४: 


० 


० 


० 


० ८१ 


०८२ 


ॐ४, 

१ 


० 


० 


एकूण . . 


२६ ५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७ -२३ , शके १९३७ 


२७ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव 


: - 


चांदई ल . पा . योजना. 


प्रकल्पाचे नाव 


समाजाला मिळणारे लाभ 


पारवा कोहर( संग्राहक ) ल. पा . योजना 
चांदई ल. पा . योजनेमुळे प्रकल्प निर्मितीमुळे आर्थिक उन्नती होऊन 
जीवनमानात सुधारणा होईल पिण्याच्या व शेतीकरिता पाण्याचा स्त्रोत निर्माण 
होईल . कृषि उत्पन्नात व गुराढोरांना पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध होईल . 


अनुसूची-तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


गांवाचे नाव : निरंक 


तालुका : निरंक 


जिल्हा : निरंक 


अ . क्र . 


भूमापन क्रमांक किंवा गट क्र . 


क्षेत्र हे . आर . 


निरंक 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


निरंक 


कारंजा : 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१५ . 


डॉ . शरद जावळे , 
उपविभागीय अधिकारी 
तथा भूसंपादन अधिकारी , 

कारंजा . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३५ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र. अ.- भूसं- अ . का .- कावि -१४८३-२०१५. – 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम - ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखादया 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानन्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची -एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


__ आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची - चार मध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसुचीमध्ये तपशील नमूद करावा) 

त्याअर्थी आता, असे घोषीत करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना प्रसिद्ध 
झालेच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधी पर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचे प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

__ तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि - संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात 
येत आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी जयंत देशपांडे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 


त 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- ४७- २०१५ - २०१६, गांव गांगरखेडा , तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती . 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


सर्व्हे नं ./ 
गट क्र . 


हे . आर 


२२८ 


- 


२६१ पै . 


एकूण . . 


१८३ 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: आमपाटी ( संग्राहक ) ल. पा .प्रकल्पाच्या कामाकरीता 

आमपाटी ( संग्राहक ) ल . पा . प्रकल्पाच्या कामाकरीता 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


या प्रकल्पाव्दारे १.८३ हे . आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून 
लाभ क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. शेतक -याचे उत्पन्न 
वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची-तीन 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक . 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७ -२३ , शके १९३७ 


२९ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला ) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसुची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 
आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

– निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


दिनांक २२ डिसेंबर २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३६ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र. अ .- भू . सं .- अ. का .- कावि -१४९६- २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम- ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचीत केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखादया 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनूसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम -११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची -तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे , 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर, या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ४) अनूसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झालेचे दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

___ परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचे प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी जयंत देशपांडे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २- ४७- २०१५- २०१६ , गांव जवळा , तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती . 
अ . क्र . सर्वे नं . 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्र . 


( २ ) 


हे . आर 


१ . घुईखेड वितरिका 


wo 


० ३० 


एकूण . . 


२०५ 


२. घुईखेड उपलघुकालवा क्र . १ 


20 


०६५ 
०३८ 
०४३ 


1 


एकूण . . 


१४६ 


३ . घुईखेड उपलघुकालवा क्र . २ 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


० 


एकूण . . 


१७८ 


एकूण १ + २ + ३ 


. . 


५२९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७ -२३ , शके १९३७ 


३१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव 


: 


( सोनगाव शिवणी बृहत लघु प्रकल्पा अंतर्गत घुईखेड वितरीकेवरील लघुपाटाचे 
बांधकामाकरीता ) 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


( सोनगाव शिवणी बृहद लघु प्रकल्पा अंतर्गत घुईखेड वितरीकेवरील लघुपाटाचे 
बांधकामाकरीता ) 
या प्रकल्पाव्दारे ५. २९ हे. आर जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून 
लाभ क्षेत्रातील संबधीत शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे . शेतक -याचे उत्पन्न 
वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 


बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - 


अनुसूची-तीन 

विस्थापनाची आवश्यकता नाही , सबब माहिती निरंक 
अनुसुची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभावनिर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : — महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग 
४ अ महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 
आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क ) ज्या अधिसूचनेव्दारे प्रशासकाची नियुक्ती 

: निरंक 
करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


दिनांक २९ डिसेंबर २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . ३७. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याच्या व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक प्र . अ .- भू . सं .- अ . का . कावि - १५०९ - २०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करीता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) 
यांच्या कलम -३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना,महसूल व वन विभाग 
क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ - २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखादया सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखादया 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७- २३ , शके १९३७ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसुचनेनूसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे , अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम -११ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधीत व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे , 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा); 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही अधिसूचना प्रसिद्ध 
झालेचे दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा कोणताही 
व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीचे प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंधन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही . 

तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३ ) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषीत करण्यात 
येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी जयंत देशपांडे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २, अमरावती यांना पदनिर्देशित करीत 
आहे . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३ -४७- २०१५- २०१६, गांव सोनगाव , तालुका चांदूर रेल्वे, जिल्हा अमरावती. 


अ . क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


स नं . 
गट क्र . 


( ३ ) 


हे . आर 


० १० 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव 


सोनगाव शिवणी बृहत लघु प्रकल्पाअंतर्गत शेतक - यांच्या वहीवाट रस्त्याकरीता 
सोनगाव भिलटेक रस्ता बांधकाम . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन 


( सोनगाव शिवणी बृहत लघु प्रकल्पाअंतर्गत शेतक - यांच्या वहीवाट रस्त्याकरीता 
सोनगाव भिलटेक रस्ता बांधकाम 


समाजाला मिळणारे लाभ 


: 


या प्रकल्पाव्दारे ०. १० हे. आर भूधारकांना शेतीच्या दृष्टीने वहिवाट सुलभ होण्याकरिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७-१३ , २०१६/ पौष १७ -२३ , शके १९३७ 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : - 


विस्थापनाची आवश्यकता नाही . सबब माहिती निरंक . 


अनुसूची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : - महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग , मुंबई , दिनांक १३ मार्च २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 

: - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 


निरंक 


: - 


निरंक 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक २ , अमरावती यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 
येईल . 


दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .) , म . शा . रा ., अ . क्र . ३८ . 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक उपजि - अवप्रक्र -४ -मअ - कावि -०८ -२०१६. 


जिल्हाधिकारी , अमरावती यांची अधिसूचना क्रमांक प्र . अ . अ.- भू. सं .- अ. का .- कावि १०२९ - २०१५, दिनांक १२ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ) , अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६- ४७- २०१०- २०११ , मौजा धामक , तालुका नांदगाव 
खंडेश्वर , जिल्हा अमरावती या प्रकरणात कलम ११ व कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक २४ 
सप्टेंबर , २०१५, रोजी पृष्ठ ४५- ४७, अनुक्रमांक १०७४ वर प्रसिध्द झाली . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


या करिता 


असे वाचावे 


सर्व्हे नंबर/ गट नंबर 


क्षेत्र 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


क्षेत्र 
हे . आर 


हे . आर 


२८० 


००६ 


२७९ 
२८०/ १ 


००७५ 
० ०७५ 


एकूण . . 


०१५ 


एकूण . . 


००६ 


अ.- एक - ५ ( १७४९ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, जानेवारी ७- १३ , २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . ३९ . 


शुध्दीपत्र 


क्रमांक उपजि - अवप्रक्र - ४ -मअ- कावि - ०९ - २०१६. 


जिल्हाधिकारी अमरावती यांची अधिसूचना क्रमांक प्र. अ . अ .- भू . सं .- अ. का .- कावि १००५- २०१५ , दिनांक ११ ऑगस्ट , २०१५ अन्वये उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ , अमरावती यांच्या फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४४- ४७ - २०१२- २०१३, मौजा घुईखेड , तालुका चांदूर रेल्वे , 
जिल्हा अमरावती या प्रकरणात कलम ११ व कलम १९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग १ अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक १ ऑक्टोबर 
२०१५ रोजी , पृष्ठ २५- २७, अनुक्रमांक १०६४ वर प्रसिध्द झाल . त्यात खालीलप्रमाणे दुरूस्ती वाचावी. 


या करिता 


असे वाचावे 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


सर्व्हे नंबर / गट नंबर 


क्षेत्र 


क्षेत्र 
हे . आर 


हे . आर 


११३ 


२१७ 


११३ 


२२९ 


भू . सं . प्र.क्र . ११४- ४७- २०१२ -२०१३ , 
मौजा घुईखेड . 


भू . सं . प्र .क्र .१४४ - ४७ - २०१२- २०१३, 
मौजा घुईखेड . 


दिनांक ४ जानेवारी २०१६ . 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ४० . 
भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक अका- भूसंपादन - कावि -१०३७-२०१५ . 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करता उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या 
कलम - ३ च्या खंड ( इ ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना ,महसूल व वन विभाग , 
क्रमांक संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र . क्र . ७७/ अ- २ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे ज्याचा निर्देश “उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे .) याद्वारे , 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल 
इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - यास या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे ज्याचा 
निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन " असा करण्यात आला आहे .) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरुपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोन मध्ये दिलेले आहे . 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम - ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये , याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, या सोबत जोडलेल्या अनुसूची-तीन 
मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश या सोबत जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये दिलेला आहे , 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , या सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे . (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा ) : 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - यांकडून भरपाई दिल्या जाणार नाही : 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३, २०१६/ पौष १७-२३ , शके १९३७ 


३५ 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० च्या 
उपनियम ( ३) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमी अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात 
येत आहे. 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७९ - ४७-२०१२-२०१३, गांव बागलिंगा, तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती. 


अ .क्र . 


अंदाजित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक किंवा/ 

गट क्र . 


( २ ) 


(३) 


हे . आर 


० ९५ 


५१/ अ पैकी 
५१/ब पैकी 


१२५ 
११७ 
२ ४६ 


० १४ 


एकूण . . २४ ४७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


: - 


बागलिंगा लघु प्रकल्प 


प्रकल्पाचे नांव 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


सिंचन व पिण्याचे पाणी 


सदर प्रकल्पापासून समाजाला शेती सिंचनामध्ये वाढ , पिण्याचे पाण्याचा पुरवठा , 
मत्स्य व्यवसाय , पशुसंवर्धनामध्ये वाढ व रोजगार निर्मिती इ . सामाजिक फायदे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , जानेवारी ७-१३ , २०१६/पौष १७-२३ , शके १९३७ 


अनुसूची-तीन 
निरंक 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : – 


अनुसूची- चार 


( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला) : — महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग ४ अ , महसूल व वन विभाग, मुंबई, दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधील अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे. 


मा 


अनुसूची-पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात 

आलेल्या अधिका -याचे पदनाम 


: - 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती 

करण्यात आली आहे , त्या अधिसूचनेचा तपशील 


निरंक 
निरंक 


टीप - उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी यांच्या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१५ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ४१. 


उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) , यांजकडून 

शुध्दीपत्र 


क्रमांक अका - उजिभूसं .-लाक्षे क्र .२- कावि -१५८५ -२०१५. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प , लाभक्षेत्र क्र . २ , अमरावती यांचे पत्र क्र . अका- उपजिभूसं - अवप्र- लाभक्षेत्र क्र . २- कावि- ६०९ - २०१५ , 
दिनांक १० जून , २०१५ अन्वये कलम ११ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक २५ जून , २०१५ रोजी , 
पृष्ठ ११ वर प्रसिध्द झाली . ती खालीलप्रमाणे वाचावी. 


या करिता 


असे वाचावे 


भूसंप्रक्र - ४- ४७-२०१३ - १४ , 
कळमगाव , ता . चांदूर रेल्वे, जि . अमरावती . 


भूसंप्रक्र - ७- ४७ - २०१३- १४ , 
कळमगाव, ता. चांदूर रेल्वे, जि . अमरावती. 


कळमग 


अमरावती : 
दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ . 


( अवाच्य ), 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
___ अप्पर वर्धा प्रकल्प , 
लाभक्षेत्र क्रमांक २, अमरावती . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES, NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 


